महाराष्ट्र शासन 
ae विभाग 
शासन आदेश क्र: आयपीएस-१७०९/प्र.क्र,३१४/पोल-! 
मंत्रालय, दि. १७ ऑगस्ट,२००९, 


शासन आदेश: 

राज्यातील प्रशासकीय निकड विचारात घेऊन, महारष्ट्र शासकीय 
कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना हाणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम,२००५, कलम क्र. ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींच्या अनूषंगाने,सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या पुर्वमान्यतेने ,भारतीय पोलीस सेवेतील खालील अधिका-यांची पदोन्नतीने / 
बदलीने नियक्‍ती करण्यात येत आहे 


Lat. | अधिका-याचे नाव ! सध्याची नियूक्‍ती = नियक्वीचे ठिकाण | 

| कृ. | | 

वकक मन मन्या [eee ee न र oe | 
9 | श्री.आर. के.सहाय,भापोसे ; पोलीस उपमहानिरीक्षक/ विशेष पोलीस a 


सहआयक्‍त,अन्न व औषधे 
प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, 


९ 
Fats 
१९ 


/सिहआयुक्त, 

अन्न व sige प्रशासन, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(पदोन्नतीने) 
(श्रेणीवाढ पदावर) 
सह पोलीस आयुक्‍त 
(कायदा व सुव्यवस्था), 


oe हिमॉशू रॉय-दासोंदी, । अपर पोलीस आयुक्‍त 
भापोसे | | दक्षिण प्रादेशिक विभाग, 


| बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई (रिक्‍त पदावर) 
feet) | 
श्री.ए.के.डुंबरे, ame | पोलीस उपमहानिरीक्षक, । अपर पांलीस आयुक्‍त 
i 


Gh. ware यांच्या 
| | बदलीने fan झालेल्या 
ee |______________ [पदाव) | पदावर) 


| ए.सी.बी..मंबर्ड | विशेष शाखा- बहन्मूंबई | 


ww : 


२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावरील पदोन्नत्या या मा.सर्वांच्च न्यायालयाने 
C.A.No.200§ of २००८ and १७७७ of २००८ प्रकरणी दि.०५.०२.२००८ रोजी 
दिलेल्या आदेशानुसार करण्यात येत असलेल्या निवडसूचीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 
३. उपरोक्त नमूद अधिका-यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांच्या 
नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


bas <\> aos 


(सु.ज-महाजन) 
सह राचिव, महाराष्ट्र शासन, TE पिभाग 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 


१) महालेखापाल-१/२,लेखा व अनुजेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) पोलीस आयुक्‍त,बृहन्मुंबई 

३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

५) मुख्य सचिव यांचे सचिव, 

६) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

७) मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे ख्राजगी सचिव, 

८) मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, 

१) अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 

११) प्रधान सचिव (गृह) ard वरिष्ठ स्वीय सहायक, 

१२) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहायक, 

१३) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
१४) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


